जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक 
सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीवर 
अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती 
करण्याबाबत. 
जिल्हा- नाशिक 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- पविआ-१०१९/प्र.क्र.३५/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २० सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा :- (१ कृषि व पदुम विभाग, अधिसूचन क्र. पविआ-२०१४/प्र.क्र.४१४/पदुम - ३, 
दिनांक १४.०३.२०१७ 
(२) अतिरिक्‍त आयुक्‍त पशुसंवर्धन यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. एसएलटी / कायदे / 
३०७/१९७२-७५ / २०१८-१९ / पसं-१२, औंध, पुणे-६७, दि. २८.२.२०१९ 
(३) जिल्हा पश्ुसंवर्धन,उपआयुक्‍त,नाशि यांचे क्र. जिपउआ/तां/प्रा.क्लेष प्रतिबंधक समिती/ 
३९७-९८/२०१९, नाशिक,दिनांक १७.१.२०१९ 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या प्राणी क्लेष प्रतिबंधक अधिनियम, १९६० मधील तरतुदींची प्रभावी 
अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हयामध्ये प्राणी क्लेष प्रतिबंधक (प्राणी क्ळेष 
प्रतिबंधक सोसायटी स्थापना व नियमन) नियम, २००१ च्या नियम ३ मधील तरतुदीनुसार 
संदर्भाधीन दिनांक १४ मार्च, २०१७ च्या अधिसूचनेन्वये सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्राणी क्लेष प्रतिबंधक 
सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर व्यवस्थापकीय 
समितीवर गोशाळा/ पांजळपोळ संस्थेचे अध्यक्ष, प्राणी विषयक कार्य करणारे सेवाभावी संस्थेचे 
सदस्य, सर्वसाधारण समितीने नामनिर्देशीत केलेल्या व्यक्ती आणि मानवहीत कार्य करणारे / 
प्राण्यावर प्रेम करणाऱ्या व्यक्‍ती इ. क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या AeA अशासकीय सदस्य म्हणून 
नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन [नर्णय :- निर्णय :- 

२. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांच्याकडून प्राप्त झालेला प्रस्ताव विचारात घेवून सदर्भाधीन 
दिनांक १४/०३/२०१७ अधिसूचनेतील खंड (क) (३) येथील तरतूदीनुसार नाशिक जिल्ह्यातील 
प्राणी ay प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीवर खालील व्यक्तींची अशासकीय 
सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. सदर अशासकीय सदस्य पदाचा कार्यकाळ 
नियुक्तीच्या दिनांकापासून तीन वर्षे राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१९/प्र.क्र.३५/पदुम-३ 


अ. 


क्र. 


अझासकीय सदस्याचे नांव 


क्षेत्राचे नांव 


पदनाम 


हिं 


श्री.नेमीचंद पोद्दार, 
अध्यक्ष, नंदिनी गोशाळा,उंबराळे, 
ता.दिंडोरी, जि. नाशिक 


संबंधित जिल्ह्यातील गोशाळ/ 
पांजरपोळ संस्थांपैकी एका 
संस्थेचा अध्यक्ष. 


अशासकीय सदस्य 


श्री.गौरव दत्तात्र क्षत्रिय, 
अध्यक्ष, आवास संस्था,जि.नाशिक. 


प्राणी कल्याणविषयक कार्य 


श्रीमती भारती हेमंत जाधव, 
सदस्य, आवास संस्था, जि.नाशिक. 


अशासकीय सदस्य 


करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांचे 
दोन सदस्य. 


अशासकीय सदस्य 


श्रीमती शरण्या ]ोट्टी 

अध्यक्ष, शरण एज्यूकेशन अँड 
वेल्फेअर सोसायटी, नाशिक, 
जि.नाशिक. 


् 


डॉ.अरूण रामकृष्ण आव्हाड, 
फ्लॅट नं.७, गुरूवैभव अपार्टमेंट, 
गुलमोहर कॉलनी, नाशिक रोड, 
नाशिक. मो.नं.९४२३५४२७६९ 


MASS AAA आहिरे, 
मु.पो.ठेंगोडा, आराई रोड, 
ता.सटाणा, जि.नाशिक. 
मो.नं.८३७९८३४१६५. 


श्री.निळेठा पितांबर इंगळे, 
रा.आवस्ती नगर-२, 

प्लॉट नं.१००, आशा सदन, 
मनमाड, ता.नांदगाव, जि.नाशिक 
मो.नं.८०८७७७५१८२ 


श्री.विलास ज्ञानेश्वर पतंगे, 
रा.मोदळेश्वर वसाहत, गाडगे महाराज 
धर्मशाळेजवळ, 

काझीगढी, जुने नाशिक. 
मो.नं.७०५८८६८८१८ 


श्री.आशिष रामभाऊ यमगर, 
मु.पो.खादगांव, तां.नांदगाव, 
जि.नाशिक.मो.नं.९७६४८३५५३४ 


हि 


श्री.रंगनाथ वामन सेद्रे, 

हॉटेल सिन्नर खानावळ, हरसुल फाटा, 
सिन्नर घोटी हायवे,सिन्नर, जि.नाशिक 
मो.नं.८५५१०४६४७५ 


संबंधित जिल्ह्यातील 
मानवहितकारक कार्य 
करणारे/ प्राणी कल्याणासाठी 
कार्य करणारे पाच ते सहा 
कार्यकर्ते. 


अशासकीय सदस्य 


अशासकीय सदस्य 


अशासकीय सदस्य 


अशासकीय सदस्य 


अशासकीय सदस्य 


अशासकीय सदस्य 


अशासकीय सदस्य 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१९/प्र.क्र.३५/पदुम-३ 


१ १ श्री.अरूण मुरलीधर शिदे, अशासकीय सदस्य 
रा.एन.४४/१४/६, दत्तमंदिर चौक, 
४ थी स्कीम सिडको, 
त्रिमुर्ती चौक, नाशिक. 
मो.नं.९०५०६८८६६७. 
३. उक्त११ व्यक्तींचा चारित्र्य पडताळणी अहवाल अनुकूल प्राप्त होण्याच्या अटीच्या अधिन राहून 


नाशिक जिल्ह्यातील प्राणी ey प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीवर अशासकीय 
सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
8. सदरचा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९२०२०४१५५१५०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढलेला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


VIKAS TULSHIRAM 
KADAM 


(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
३. अपर मुख्य सचिव, (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७. 
५. अतिरिक्‍त आयुक्त, पशुसंवर्धन तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळ, पुणे. 
६. मा. मंत्री (पदुम), यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

८. महाव्यवस्थापक, देवनार पशुवधगृह, मुंबई. 

. सर्व जिल्हाधिकारी. 
१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती) 
११. प्रादेशिक सहआयुक्त पश्चुसंवर्धन, नाशिक विभाग,नाशिक 
१२. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, नाशिक. 
१३. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक, जि.नाशिक 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
१५. नाशिक जिल्ह्यातील प्राणी ay प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीचे 

सर्व अशासकीय सदस्य. 

१६. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


